औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील ५२ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२४ पासून दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र. औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३.०९.२०२४. 
पहा :-१) उ.ऊ.व का.वि.,शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, 
दि.११.०२.२०२१. 
2) CHF का.वि., शासन शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, 
दि.१५.०६.२०२१ व दि.२४.०६.२०२१. 
३) उ.ऊ.व का.वि., शासन आदेश क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, 
दि बक 
४) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
५) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ 
आस्थापना/५५१२/२, दि.०६.०९.२०२३. 
६) उ.ऊव का.वि.,शा.नि.क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २१.०९.२०२३. 
७) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४. 
८) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ 
आस्थापना/३९८३/२, दि.२३.०२.२०२४. 
९) उ.ऊव का.वि.,शा.नि.क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. ०१.०३.२०२४. 
qo) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संऔसुवआ/ 
आस्थापना/३९८३/२, दि.०२.०९.२०२४. 
99) शा.नि.,वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने व वित्त 
विभागाच्या सहमतीने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांच्या 
आकृतीबंधाबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यात, संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन 
निर्णय शुद्धिपत्रक व आदेशांन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील, राजपत्रित व अराजपत्रित अशी ५२ अस्थायी पदे, दि.०१.०३.२०२४ पासून 
दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास, संदर्भाधीन क्र.९ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यांत आली होती. 
२. आता, संचालनालयाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयातील, सोबतच्या परिशिष्टातील "अ", "ब", "क", "ड", "इ" व "tH" येथे दर्शविलेली, 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


राजपत्रित व अराजपत्रित अशा एकूण ५२ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१० येथील वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयातील मान्यतेनुसार दि.०१.०९.२०२४ पासून दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. परिशिष्ट "अ", "ब", "क" आणि "इ" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, 
मुख्यळलेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, १०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता, 
(००) (०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


४. परिशिष्ट "ड" मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४, मुख्यलेखाशीर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ००४ संशोधन व सांख्यिकी (00) (09) औद्योगिक कारणामुळे 
होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधीळ संशोधन (२२३० ०४५२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


प. परिशिष्ट “फ” मधील अस्थायी पदांचा खर्च, मागणी क्र.के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०- 
कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (00) (०७) औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


प्र पदधारकांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नेहमीचे भत्ते देण्यांत यावेत. तसेच सदर 
५२ अस्थायी पदांवरील वेतनाचा खर्च, हा, सन २०२४-२५ या वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यांत यावा. 


0. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ११ येथील दि. ०६.०९.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या »=9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३११४१४७१५१० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHILPA (10०१...) भान 


5.4.20=c302cfaa4da0b2d72c4622c8542 1 df78e53b25c22ce3da5d53 
104e3a7a72c8: ICode=400032, 


CHAUDHARI = घय णन 
(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहितीस्तव, 
१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक 
प्रति, 
४. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


५. सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: संचाळक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई) 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६ 

१०.कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१/५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवड नस्ती. 


eon GS & 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४. 
परिशिष्ट “अ” 
राजपत्रित पदे 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची परिस्थिती व 
सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ वेतन”शी संबंधित 


पदे 
अ. पदनाम पदांची ठिकाण वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 
क्र. संख्या । (पदसंख्या) 
| अपर संचालक, २ मुंबई (१) एस-२४: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. 
औद्योगिक पुणे (१) ७१,१००- क्र.आस्थापना- १०२००/ 
सुरक्षा व २,११,९०० (१२६७)/भाग-(१)/ २००४/ 
आरोग्य काम-१, दि.२९/६/२००४ 
संचालनालय 
2 ।सह संचालक, २ मुंबई (१) एस-२३: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक वसई (१) ६७,७००- एफडीई- ३२८०/१५९७/ 
सुरक्षा व २,०८,७०० का-६, दि.११/६/१९८१व 
आरोग्य क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
संचालनालय का-११, दि.२३/५/१९९७ 
३ | te संचालक, १ कल्याण (१) एस-२३: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक ६७,७००- एफडीई-३२९०/५३८४/ 
सुरक्षा व २,०८,७०० का-२, दि.१/१/१९९१व 
आरोग्य क्र.एफडीई-२०९७/ ५५७/ 
संचालनालय का-११, दि.२३/५/१९९७ 
(एम.ए.एच.सेल) 
४ ।उप संचालक, ६ । ठाणे (१ एस-२०: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक सहसं.पुणे(कार्य- ।५६,१००- एफडीई- 
सुरक्षा व २)(१) १,७७,५०० ३२८०/१५९७/का-६, 
आरोग्य नाशिक (१) दि.११/६/१९८१ व 
संचालनालय नांदेड (१) क्र.एफडीई- 
सातारा (49) १२१४३१/का-३, 
अहमदनगर (१) दि.१३/८/६९ 
५ ।उप संचालक, १८ ।कल्याण (१) एस-२०: झशा.नि.उ.ऊ.व का.वि.क्र. 
औद्योगिक पालघर (१) ५६,१००- आस्थापना-१०२००/ 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


सुरक्षा व रायगड (१) १,७७,५०० (१२६७/भाग-(१)/२००४/ 
आरोग्य अपर पुणे(कार्य-३) काम-१, दि.२९/६/२००४ 
संचालनालय (१) अन्वये निर्माण करण्यात 
सह पुणे(कार्य-१) आलेल्या 
(१) उपसंचालकांच्या २२ 
नाशिक (२) पदापैकी ४ पदे 
धुळे (१) शा.नि.उ.ऊवकावि, 
कोल्हापूर (१) क्र.औसुवआ-०२१६/ 
सांगली (१) प्र.क्र.१५/कामगार-१, 
औरंगाबाद (२) दि.११/०२/२०२१ अन्वये 
अकोला (१) कमी करण्यात आली 
अमरावती (१) आहेत. 
नागपूर (२) 
भंडारा (१) 
रत्नागिरी (१) 


ly signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 


Digital 

H | L Pp A | R | H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c302cfaa4da0b2d72c4622c85421 df78e53b25c22ce3da5d5310 
4e3a7a72c8 ICode=400032, st=M. 


, st= 
serialNumber=F91D4AFBD1E1BF5BE92C2964CCBA9768COSDC4A771E 
A96939883ABF6C9FSA37E, cn=SHILPA GIRISH CHAUDHARI 

2024.09.23 11:44:32 +05'30' 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४. 

परिशिष्ट “ब” 
अराजपत्रित पदे 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० 0429)09 


dat’ at संबंधित पदे 


कार्यालय पदनाम ।पदांची| वेतन पदनिर्मिती 
संख्या  मेॅट्रीक्स 

ओआओओऔद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ | एस-८: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र.एफडीई- 

आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००- ।३२८०/(१५९७)/का-६, 

मुंबई ८१,१००  । दि.११/६/१९८१ अन्वये वरिष्ठ 
लिपिकाची २ पदे संचालनालयाच्या 

ब) औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ q ।एस-८: मुंबई कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात 

आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००- आली होती. पैकी वरिष्ठ लिपिकाचे 

उप संचालक, सोलापूर ८१,१०० ।एकपदशा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. 
एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ का-१, 
दि.९/९/२०१४ अन्वये सह 
संचाळक,पुणे (कार्य-१) येथे 
स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 
त्यानंतर सदर पद उ. ऊ.व का.वि., 
शा.आ.क्र. औसुवआ- 
०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, 
दि.१४/२/२०२२ अन्वये उपसंचालक, 
सोलापूर कार्यालयात स्थलांतरीत 
करण्यात आले आहे. 

औद्योगिक सुरक्षा व | लघुलेखक रि एस-१४: ।शा.नि.उ.ऊ.वका.वि., क्र. 

आरोग्य संचालनालय, | निम्नश्रेणी ३८,६००- _।आस्थापना- १०२००/(१२६७)/भाग- 

मुंबई १,२२,८०० ।१/२००४/काम-१ दि.२९/६/२००४ 

औद्योगिक सुरक्षा व | लिपिक १ एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 

आरोग्य संचालनालय, | टंकलेखक १९,९००- ।१३२४६/१३०९८७/काम-३, 

सह संचालक, पालघर ६३,२०० =| दि.२९/३/१९६५. सदर पद उ. HA 


का.वि., शा.आ.क्र. औसुवआ- 
०२१६/प्र.क्र.१५(भाग-१)/ कामगार-१, 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


दि.१४/२/२०२२ अन्वये अपर पुणे 
कार्यालयातून, सह संचालक, पालघर 
कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यात 
आले आहे. 
४ औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन शि एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चाळक १९,९००- ।३२८५/३३८७/काम-६, 
ठाणे §3,200 | F4.8/2/98¢4 
५ ।औद्योगिक सुरक्षा व वाहन शि एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चाळक १९,९००- |।३२८४/(२९३८)/काम-६, 
नाशिक ६३,२०० __दि.३०/१/१९८४ 
६ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ शि एर. शा.नि.उ.ऊ.व का.वि.,क्र.एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००- ।३२८०/(१५९७)/काम-६, 
कोल्हापूर ८१,१००  ।दि.११/६/१९८१ 
७ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वाहन शि एस-६: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | चाळक १९,९००- ।३२९०/५३३०/काम-८, दि.७/४/१९९२ 
कोल्हापूर ६३,२०० 
८ _।औद्योगिक सुरक्षा व | अधिक्षक हि एस-१३: ।शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, ३५,४००- _।३२००/१५९७/काम-६, दि.३/७/१९८१ 
औरंगाबाद १,१२,४०० 
९ ।औद्योगिक सुरक्षा व | वरिष्ठ शि एर: शा.नि.उ.ऊ.व का.वि., क्र. एफडीई- 
आरोग्य संचालनालय, | लिपिक २५,५००- ।३२८०/(१५९७)/काम-६, 
औरंगाबाद ८१,१०० __दि.११/६/१९८१ 
SHILPA GIRISH >... 
CHAUDHARI eae “ 
(शिल्पा चौधरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३ .०९.२०२४. 
परिशिष्ट “क 
रासायनिक कक्ष 
लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ 
कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० 
०५२१) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 


दि.०२.०४.१९८६ 

अ.क्र कार्यालय पदनाम । पदांची संख्या वेतन Astra 

१ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक १ एस-२३: 
संचालनालय, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) ६७,७००-२,०८,७०० 

२ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक १ एस-२०: 
संचालनालय, कल्याण ५६,१००-१,७७,५०० 

३ * औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक १ एस-२०: 
संचालनालय, पालघर ५६,१००-१,७७,५०० 

8 औद्योगिक सुरक्षा RT| अधिक्षक १ एस-१३: 
संचालनालय, नागपूर ३५,४००-१,१२,४०० 

4 औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक १ एस-२०: 
संचालनालय, ठाणे ५६,१००-१,७७,५०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

* शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१.०५.२०११ अन्वये 
मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांची २ पदे सह संचालक, कल्याण येथे १ व सह संचालक, वसई 
येथे १ अशाप्रकारे स्थलांतरीत करण्यात आली आहेत.वसई कार्यालयातील सदर उप संचालकाचे 
पद, शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.०६.२०२१ नुसार सह 
संचालक, पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. 

तसेच, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात सह संचालकांचे एक पद मंजूर करण्यात आले होते, 
परंतु 

+ शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.१५.०२.२०१२ अन्वये 
मुंबई कार्यालयातील सह संचालकाचे १ पद सह संचालक, पुणे (कार्यक्षेत्र-१) येथे स्थलांतरीत 
करण्यात आले आहे. 


SHILPA GIRISH CHAUDHARI as 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४. 
परिशिष्ट “ड” 


लेखाशिर्ष क्र. “के-४ मुख्य लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-००४ 
संशोधन व सांख्यिकी -(00)-(09) औद्योगिक कारणांमुळे होणारे रोग व धोक्याचे उद्योग यामधील 


संशोधन (२२३० ०४५२) ०१ वेतन” शी संबंधित पदे. 


अ.क्र कार्यालय पदनाम | पदांची | वेतन मेंट्रीक्स पदनिर्मिती 
संख्या 
i औद्योगिक सुरक्षा | वरिष्ठ 7 एस-८: शा.नि.विकास विभाग, क्र. 
व आरोग्य | लिपिक २५,५००-८१,१०० | एफडीई-१३४७/४८-जे, 
संचालनालय, दि.११/५/१९५६ 
मुंबई 
SHILPA GIRISH ee ee eee 
CHAUDHARI दद मारत ण 


(शिल्पा चौधरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४. 
परिशिष्ट “इ” 


सुरक्षा कक्ष 
are निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८१/काम-६, दि. 


२९.११.१९८५, शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/ काम- 
१, दि.३१.०५.२०११. 

लेखाशिर्ष क्र. “के-४ लेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन- ०१ कामगार-१०२ कामाची 
परिस्थिती व सुरक्षितता-(००)-(०१) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (२२३० ०५२१) ०१ 
वेतन” aft संबंधित पदे. 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मॅट्रीक्स 
संख्या 

षि पॅऔद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | सह संचालक | एस-२३: 
संचालनालय, पालघर. ६७,७००-२,०८,७०० 

२ औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक १ एस-२०: 
संचालनालय, मुंबई. ५६,१००-१,७७,५०० 

३ ।* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य | उप संचालक शि एस-२०: 
संचालनालय, रायगड ५६,१००-१,७७,५०० 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३२८६/३६००/काम-६, 
दि.०२.०४.१९८६ अन्वये मुंबई कार्यालयात उप संचालकांची २ पदे मंजूर करण्यात आली होती, परंतु 

“शा.नि.उ.ऊ.व का.वि. क्र.एफडीई-०५११/प्र.क्र.२९/काम-१, दि.३१.०५.२०११ अन्वये * 
मुंबई कार्यालयातील उप संचालकांचे १ पद, सह संचालक, रायगड येथे स्थलांतरीत करण्यात आले 
आहे. 

मॅमुंबई कार्यालयातील सह संचालकाचे एक पद, शा.नि.शुद्धिपत्रक क्र.औसुवआ- 
०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१, दि.१५.०६.२०२१ नुसार पालघर येथे स्थलांतरीत करण्यात आले 
आहे. 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
H | | PA | R | H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
20=c302cfaa4da0b2d72c4622c85421df78e53b25c22ce3daSd 
53104e3a7a72c8 tall 


100032, st 
erialNumber=F91D4AFBD1E1 BF5BE92C2964CCBA9768C0SDC4A7 
71EA96939883ABF6C9F5A37E, ‘SHILPA GIRISH CHAUDHARI 


2024.09.23 11:46:03 +05'30' 


(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४. 


परिशिष्ट “फ” 


वैद्यकीय शाखेचे बळकटीकरणासाठीच्या पदांचा तपशील 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९४/सीआर-१६३/काम-११, 


दि.०४.०१.१९९५ व शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.एफडीई-३४९६/४११/ 
काम-११, दि. ०४.०६.१९९६. 


लेखाशिर्ष क्र.”के-४ मुख्यलेखाशिर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन, ०१-कामगार, ०२ 


कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता (००) (०७) औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या वैद्यकिय 


प्रभागाचे बळकटीकरण (२२३० ०९८९)” 


अ.क्र. कार्यालय पदनाम पदांची वेतन मेॅंट्रीक्स 
संख्या 
१ औद्योगिक सुरक्षा व राजपत्रित शि एस-१५: 
आरोग्य संचालनालय, | वरिष्ठ वैज्ञानिक ४१,८००-१,३२,३०० 
मुंबई. अधिकारी 
४ शिंग अधिक्षक शि एस-१३: 
३५,४००-१,१२,४०० 
ष्‌ चि a वाहन चालक २ एस-६: 
(मुंबई-१) ।१९,९००-६३,२०० 
(रायगड-१) 
SHILPA-GIRISH, |: eee: 
CHAUDHARI a 
(शिल्पा चौधरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१ 


शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२३/प्र.क्र.४७/कामगार-१, दि. २३.०९.२०२४ 
जोडपत्र 


विवरणपत्र “अ” “ब” “क” आणि “इ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


०१- कामगार 
१०२- | कार्यस्थान परिस्थिती व सुरक्षितता 
(00)(09) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय (22300429) 


विवरणपत्र “ड” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


शि. १- | कामगार 
००४- | संशोधन व सांख्यिकी 
(00)(09) औद्योगिक कारणामुळे होणारे रोग व 
धोक्याचे उद्योग यामधील संशोधन 
(22300842) 


विवरणपत्र “फ” मध्ये दाखविलेल्या पदाकरीता अर्थसंकल्पीय शीर्ष 
२२३०- | कामगार व सेवायोजन 


1 0१-| १- | कामगार 

०२- | कामाची परिस्थिती व सुरक्षितता 
(००)(०७) | औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या वैद्यकिय प्रभागांचे 
बळकटीकरण (२२३००९८९) 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY AND. 
LABOUR DEPARTMENT, 
2. 285421 df78e53b25c22ce3da5d53104e3a7a 
7: laharashtra, 
s BE92C2964CCBA9768C05DC4A771EA96939 
8 ISH CHAUDHARI 
Date: 2024.09.23 11:46:44 +05'30' 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


